महाराष्ट्र ऑटो-रिक्षा आणि Fes टॅक्सी चालक 
कल्याणकारी मंडळ. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : एमव्हीआर-०७१९/प्र.क्र.१७०/परि-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २४ जुले, २०२४. 


वाचा : शासन निर्णय क्रमांक - एमव्हीआर-०७१९/प्र.क्र.१७०/परि-२, दिनांक १६.०३.२०२४. 


शासन शुध्दीपत्रक - 


महाराष्ट्र ऑटो-रिक्षा आणि Fes टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्याबाबत 
वाचा येथील शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला होता. सदर झासन निर्णयातील परिच्छेद २ 
मध्ये महाराष्ट्र ऑटो-रिक्षा आणि मिटर्ड टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळाच्या राज्यस्तरीय 
कल्याणकारी मंडळाची रचना पुढीलप्रमाणे नमूद करण्यात आली आहे. 


राज्यस्तरीय कल्याणकारी मंडळ :- 
मा.मंत्री (परिवहन) अध्यक्ष 
परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई सदस्य 


नोंदणीकृत ऑटो-रिक्षा आणि Fes टॅक्सी चालक यांच्या | अशासकीय सदस्य 
संघटनेचे प्रतिनिधी (२ सदस्य) 
सह/अपर परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई सदस्य सचिव 


त्याऐवजी महाराष्ट्र ऑटो-रिक्षा आणि मिटर्ड टॅक्सी चाळक कल्याणकारी मंडळाच्या 
राज्यस्तरीय कल्याणकारी मंडळाची रचना पुढीलप्रमाणे सुधारित करण्यात येत आहे. 


राज्यस्तरीय कल्याणकारी मंडळ :- 
मा.मंत्री (परिवहन) अध्यक्ष 
मा.राज्यमंत्री (परिवहन) सदस्य 
सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव (परिवहन) सदस्य 
परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई सदस्य सचिव 
लेखाधिकारी, परिवहन आयुक्‍त कार्यालय,महाराष्ट्र राज्य, | सदस्य 
मुंबई. 
नोंदणीकृत ऑटो-रिक्षा आणि fies टॅक्सी चालक यांच्या | अशासकीय सदस्य 
संघटनेचे प्रतिनिधी (२ सदस्य) 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एमव्हीआर-०७१९/प्र.क्र.१७०/परि-२ 


तसेच, सदरील दिनांक १६.०३.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद २ मध्ये 
“जिल्हास्तरीय कल्याणकारी मंडळ” असे नमूद केले आहे. 


त्याऐवजी 


“जिल्हास्तरीय कल्याणकारी समिती” असे वाचण्यात यावे. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०७२४१५०७१२९७२९ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


pene hosobeeasead 
DHONDIRAM PATIL > ee 


(सागर धों. पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४. सर्वमा. मंत्री, मंत्रालय, मुंबई- 32. 
५. मा.अध्यक्ष, विधान सभा, यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
६. मा.सभापती, विधान परिषद यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
मा. उप मा.सभापती, विधान परिषद यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
मा. विरोधी पक्ष नेता (विधानसभा) यांचे खाजगी सचिव,विधान भवन, मुंबई. 
. _ मा. विरोधी पक्ष नेता (विधानपरिषद) यांचे खाजगी सचिव,विधान भवन, मुंबई. 
१०. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
११. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. अपर मुख्य सचिव (परिवहन), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. अपर मुख्य सचिव , सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. प्रधान सचिव (कामगार), उद्योग, ऊर्जा, कामगार आणि खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. प्रधान सचिव,(सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१८. कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१९. महालेखापाल %, (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
२०. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
२१. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


